शाळेय पोषण आहार योजनेबाबत 
मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी 
करण्याबाबत शुध्दीपत्रक..... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१९६/एस.डी.-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक शापोआ-२०१२ / प्र.क्र.४६३/ 
एस.डी.३, दि. २६ फेब्रुवारी, २०१४ 


शुध्दीपत्रक :- 


शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाने संदर्भाधिन 
दि. २६ फेब्रुवारी, २०१४ च्या परिपत्रकांन्वये शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील 
जबाबदारी कमी करण्याबाबत उपाययोजना / तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन 
निर्णयामध्ये अनुक्रमांक ५ मध्ये आहाराची चव घेण्याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. 
यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


" आहाराची चव प्रथम आहार तयार करणारा स्वयंपाकी नंतर शाळा व्यवस्थापन समिती 
सदस्य किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व त्यानंतर मुख्याध्यापक / योजनेशी संबंधित शिक्षक या तीन स्तरावर 
घेवून त्याची नोंद चव नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावी." याऐवजी 


" आहाराची चव (i) शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (उपस्थित 
असल्यास) किंवा (ii) मुख्याध्यापक / योजनेशी संबंधित शिक्षक, यांपैकी एकाने घ्यावी व त्याप्रमाणे 
नोंद चव नोंद वहीमध्ये घेण्यात यावी", असे वाचावे. 


सदरप्रमाणे केलेल्या सुधारणानुसार शाळास्तरावर देण्यात येणाऱ्या चव नोंदवहीमधील नोंदी 
रकान्यात आवश्यक ते बदल शिक्षण संचालक (प्राथ.) यांनी करावेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१९६/एस.डी.-३ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ीधीघा89 8.90. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०२६१३३३५४४४२१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


oc ww AD LO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pramod Abaji Patil 
fa mM (0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=School Education And Sports Department, 


ostalCode=400032, st=Maharas| 


htra, 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c5 


Abaji Patil eects" 
(प्रमोद पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


८. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


१०. 
११, 


१२ 
१३ 
१8 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


. शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सवी 
. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
. निवड नस्ती - एस.डी.३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


